प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, पारदर्शी 
आणि गतीमान करण्याकरिता सुशासन 
नियमावली तयार करण्यासाठी गठीत 
समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना मानधन 
अदा करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. BMP १८२२/प्र.क्र.५१/१८-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ मार्च, २०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय,सा.प्र.वि. क्रमांक- सुशानि २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ, दि. २७ मे,२०२२. 
२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्रमांक- Yay २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ, दि. ८ ऑगस्ट,२०२२. 
३) शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्रमांक- सुशानि २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ, दि. २३ नोव्हेंबर २०२२. 


प्रस्तावना:- 

प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, स्वच्छ, पारदर्शी आणि गतीमान करण्याकरिता सुशासन नियमावलीचा 
(Manual of Good Governance ) मसुदा तयार करुन समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी 
संदर्भाधीन दिनांक २७ मे,२०२२ च्या शासन निर्णयाअन्वये सुशासन समितीची स्थापना करण्यात आलेली 
आहे. सुशासन नियमावलीचा (Manual of Good Governance) मसुदा तयार करुन मसुदयासह समितीचा 
अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता समितीस ६ महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. समितीस 
सुशासन नियमावलीचा मसुदा तयार करुन अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी अधिक ३ महिन्याचा 
कालावधी दि.२३/११/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वाढवून देण्यात आला आहे. सुझासन समितीचा 
कार्यकाल दि.२८/२/२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. सुझासन समितीने दि.२८/२/२०२३ रोजी BIRT 
नियमावलीचा अहवाल मा.मुख्य सचिव यांना सादर केला आहे. सदर समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना 
प्रदान करावयाचे मानधन दि.८/८/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाच्या मान्यतेने निश्चित 
करण्यात आले आहे. त्यानुसार समितीच्या पूर्ण कालावधीकरीता समितीचे अध्यक्ष एकरकमी रू.६.००/- 
लाख (रूपये सहा लाख फक्त ) तसेच समितीचे सदसय यांना प्रती सदस्य एकरकमी रू.४,८०,०००/- 
(रूपये चार लाख ऐंशी हजार फक्त )इतके मानधन अदा करावयाचे आहे. 


२. सुशासन समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना दयावयाचे मानधन व वाहन खर्च इ. अदा करण्याकरीता 
२०५२ ००२५ या लेखाशिर्षािअंतर्गत १३- कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टाखाली सन २०२२ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात रु.५३.५५ लाख इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामधून 
सुझासन समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना मानधन अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन:- 


3. मागणी क्र. ए -४ “२०५२ सेक्रेटरीएट-सर्वसाधारण सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट (००)(०१) सामान्य 
प्रशासन विभाग, (संकेतांक २०५२ ००२५) अनिवार्य या मुख्य लेखाशिर्षाखालील १३- कार्यालयीन खर्च” या 
उद्दीष्टाखाली सन २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु. ५३.५५ 
लाख इतक्या निधीपैकी रु.२५,२०,०००/- इतका निधी Eat समितीचे अध्यक्ष व सदस्य 


यांना खालीलप्रमाणे मानधनापोटी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. समितीचे सदस्यांची नावे. पद मानधनाची एकूण रक्‍कम 
।_१. | श्री. सुरेश कुमार, से.नि. भाप्रसे अध्यक्ष | रू.६,००,०००/- 
२. । श्री. जयंतकुमार बांठिया, am. | सदस्य | रू४,८०,०००- 
भाप्रसे 
३. । श्री. स्वाधीन क्षत्रिय, से.नि. भाप्रसे | weer | रू.४,८०,०००/- 
शि श्री. अजितकुमार जैन, से.नि सदस्य रू.४,८०,०००/- 
| भाप्रसे. | 

५. | श्री.के.पी.बक्षी, से.नि.,भमाप्रसे सदस्य रू.४,८०,०००/- 

एकूण रू. २५,२०,०००/- 


४. यासाठीचा खर्च मागणी क्र. ए -४ “२०५२ सेक्रेटरीएट-सर्वसाधारण सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट 
(००७१) सामान्य प्रशासन विभाग, 20420024, अनिवार्य, १३- कार्यालयीन खर्च” या मुख्य 
लेखाशिर्षाखालील २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. याकरीता 
अवर सचिव (कार्यासन-२६) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


4. सदर ज्ञापन वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४६/व्यय-४, दि१६/३/२०२३ अन्वये प्राप्त 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०३२११९१८४६२००७ 
असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Kisher, 


(किशोर ब.ननवरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने). 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मा.मुंबई उच्च न्यायालय. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा )-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा )-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 


fx ६० :० >? 


<० (६ ७ :6 


. श्री. सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा तत्कालीन उपलोकआयुक्‍्त तसेच प्रभारी लोक 
आयुक्त, महाराष्ट्र तथा समितीचे अध्यक्ष. 

. श्री.जयंतकुमार बांठिया, सेवानिवृत्त भा.प्र.से तथा तत्कालीन मुख्य सचिव तथा समितीचे सदस्य. 

. श्री. स्वाधीन क्षत्रिय, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा तत्कालीन मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
सेवा हक्क आयोग तथा समितीचे सदस्य. 

. श्री. के.पी. बक्षी, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा समितीचे सदस्य. 

. श्री.अजितकुमार जैन, सेवानिवृत्त भा.प्र.से तथा तत्कालीन राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई तथा 
समितीचे सदस्य. 

. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-४)/अर्थसंकल्प १४. 

, कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प /कार्यासन २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

. कक्ष अधिकारी, कार्यासन २६ (रोखशाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

, निवड नस्ती (का.१८ ओ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


